महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली १५१८/प्र.क्र.१३९/१४ अ. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ७ जून, २०१९ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांक दिनांक ९.५.२०१९ चे आदेश. 
शासन आदेशा 
मंत्रालयीन विभागातील खालील निवडश्रेणी लघुलेखकांची संदर्भाधिन दि.९.५.२०१९ च्या 
आदेशान्वये सन २०१८-२०१९ या निवडसूची वर्षामध्ये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नतीने 
वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावर सामान्य प्रशासन विभागात पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


अ. | श्री/ उच्चश्रेणी दिनांक ९.५.२०१९ च्या दिनांक ९.५.२०१९ च्या आदेशातील 

क्र. | श्रीमती | लघुलेखकांचे ata | आदेशातील सध्याचा विभाग | पदोन्नती आदेशातील बदलीनंतरचा 
विभाग 

a] २ ३ कि er 4 

) 9 | श्री सु.भा.कारंजकर महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 


३.  श्री.सु.भा.कारंजकर हे पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या विभागामध्ये अद्याप रुजू झाले नाहीत. 
यास्तव, श्री.सु.भा.कारंजकर, निवडश्रेणी लघुलेखक यांना पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या रकाना क्र.५ 
येथील विभागामध्ये रुजू होण्यासाठी या आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 

४. श्री.कारंजकर दिनांक १० जून, २०१९ (म.पू) पर्यंत पदोन्नतीने पदस्थापना केलेल्या विभागात 
रुजू झाले नसल्याचे निदर्शनांस आल्यास झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन- 
१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 
संबंधित निवडश्रेणी लघुलेखक यांनी वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावरील तदर्थ पदोन्नती न स्विकारल्यास 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का.१२, दिनांक 
१२.०९.२०१६ अन्वये त्यांचे नांव सन २०१८-२०१९ या वर्षीच्या निवडसूचीतून काढून टाकण्यात येईल व 
पुढील दोन वर्षी होणाऱ्या निवडसूच्यांमध्ये त्यांच्या नावाचा विचार न करता तिसऱया वर्षाच्या निवडसूचीत 
वरिष्ठ स्वीय सहायक पदावरील तदर्थ पदोन्नतीसाठी त्यांची पात्रता तपासण्यात येईल. 

कि सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६०७११४९३९९६०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Gajanan 8011१0 नामा 


ra, 
105050191 80a8021 798a5c1ed41ada8a72725a47b4 


Gurav — 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.सु.भा.कारंजकर, निवडश्रेणी लघुलेखक (महसूल व वन विभाग) 
प्रत, 


१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन,मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

२. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना),महसूल व वन व सामान्य प्रशासन 
विभाग,मंत्राळय, मुंबई Yoo ०३२. 

३. सह/उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन व सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई ४०० ०३२. 

४. निवडनस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन 98-3) 


